राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्त (Aare) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्याची बदलीने पदस्थापना 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७२०/प्र.क्र.११४/पोल-१(ओ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-२८ ऑक्टोबर, २०२०. 

शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार राज्य 
पोलीस सेवेतील पोळीस उप अधीक्षक /सहायक पोळीस उप आयुक्‍त (Para) या संवर्गातील खालील 
पोलीस अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत 


आहे :- 
अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नांव | सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
(१) (२) (३) (3) 
i श्री. सचिन हिरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
मोर्शी उपविभाग, जिल्हा नंदुरबार 
अमरावती (बदली आदेशाधीन) 
२ श्री. सिध्देश्वर ar प्रतिक्षाधीन उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
इतवारा, जि.नांदेड 
3 श्री. मंगेश शांताराम । उप विभागीय पोलीस अधिकारी, | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
चव्हाण मालेगांव कॅम्प, नाशिक करवीर STN, जि.कोल्हापूर 
४ श्रीमती सुरेखा बाबुराव | सहायक पोलीस आयुक्‍त, सहायक पोलीस आयुक्‍त, मुंबई 
कपीले लोहमार्ग, मुंबई शहर 
4) श्री. प्रशांत पोलीस उप अधिक्षक, आर्थिक । उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
अशोकसिंह परदेशी | गुन्हे शाखा, पालघर जव्हार, जि. पालघर 
६ | a. संदीप मिटके प्रतिक्षाधीन उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर 
७ श्री. विक्रांत उप विभागीय पोलीस अधिकारी, | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
गायकवाड धानोरा, जि. गडचिरोली धर्माबाद जि. नांदेड 
८ | श्री. शशिकिरण सहायक पोलीस आयुक्‍त, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
काशिद नागपूर शहर (बदली आदेशाधीन) | कळंब, जि. उस्मानाबाद 
९ श्री. सुरेश एकनाथराव | पोलीस उप अधीक्षक, विशेष सहायक पोलीस आयुक्त, 
वानखेडे पोलीस महानिरीक्षक, नांदेड औरंगाबाद शहर 
यांचे वाचक, नांदेड परिक्षेत्र 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२०/प्र.क्र.११४/पोल-१(अ) 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नांव | सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
(१) (२) (३) (3) 
[=| o श्री. भिमराव सावळा | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
टेळे हिंगणघाट, जि. वर्धा उमरेड, जि. नागपूर 
oe q श्री. राहुल ज्ञानदेव | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
मदने श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर संगमनेर, जि.अहमदनगर 
१२ | श्री. राजेंद्र रायसिंग । पोलीस उप अधीक्षक, जिल्हा । उपविभागीय पोलीस अधीकारी, 
जात प्रमाणपत्र पडताळणी चोपडा , जिल्हा जळगांव 
समिती , जळगांव 
१३ । श्री. तुकाराम काटे | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, | पोलीस उपअधिक्षक (मुख्यालय, 
साकोली, जि. भंडारा अकोला 
१४ | श्री.दिनेशकुमार सहायक पोलीस आयुक्‍त, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
कोल्हे वाहतूक, औरंगाबाद शहर निलंगा, जि. लातूर 
१५ | shear मुंडे उप विभागीय पोलीस अधिकारी, | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
Rats, जि. औरंगाबाद ग्रामीण | शेवगांव, जि.अहमदनगर 
१६ । श्री.देळदार तडवी । पोलीस उप अधिक्षक आर्थिक | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
गुन्हे शाखा, जि. बुलढाणा मलकापूर, जि.बुलढाणा 
१७ । श्रीमती तृप्ती जाधव । उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, नागपूर 
पुलगाव, जि.वर्धा शहर 
१८ | श्री.सतिठा रावराणे । पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, मरोळ,  । सहायक पोलीस आयुक्त, मुंबई 
मुंबई शहर 
qe श्री.मुक्तार बागबान । सहायक पोळीस आयुक्त, मुंबई | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
शहर (बदली आदेशाधीन) कामठी, जि. नागपूर 
२० _ श्री. भास्कर सावंत  ।प्रतिक्षाधीन उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
केज, जि. बीड 
29 श्री. माधव पडीले प्रतिक्षाधीन सहायक पोलीस आयुक्‍त, सोलापूर 
शहर 
२२ श्री. सचिन सांगळे  । उप विभागीय पोलीस अधिकारी, | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
शेवगांव, जि. अहमदनगर (बदली | देगलूर, जि. नांदेड 
आदेशाधीन) 
२३ श्री.संजय रघुनाथ पोलीस उप अधीक्षक, जाती पोळीस उप अधिक्षक, आर्थिक गुन्हे 
मथुरे प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, । शाखा, नाशिक ग्रा. 
धुळे 
२४ श्री. बाबुराव महामुनी । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
कोल्हापूर शहर (बदली इचलकरंजी 
आदेशाधीन) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२०/प्र.क्र.११४/पोल-१(अ) 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नांव | सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
(१) (२) (३) (3) 
Q4 | श्री.शांताराम वळवी ।प्रतिक्षाधीन पोलीस उप अधिक्षक, नागरी हक्क 
संरक्षण, ठाणे 
२६ । श्री.अशोक बनकर  । सहायक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
औरंगाबाद शहर (बदली देवरी, जि.गोंदिया 
आदेशाधीन) 
२७ | श्री. सिध्दार्थ शिदे सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोळीस आयुक्त, मुंबई 
अंबाझरी विभाग, नागपूर शहर 
२८ श्री.रमेश सरवदे उप विभागीय पोलीस अधिकारी, | पोलीस उप अधिक्षक, मुख्यालय, 
देगलूर, जि.नांदेड नांदेड 
28 श्री.श्रीकांत घुमरे प्रतिक्षाधीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
शहादा, जि.नंदुरबार 
३० _  श्री.आप्पासाहेब Bates | सहायक पोळीस आयुक्‍त, पोळीस उप अधिक्षक, पोलीस 
खेरवाडी, मुंबई प्रशिक्षण केंद्र, खंडाळा, जि.पुणे 
३१ | श्री.वालचंद मुंडे सहायक पोलीस आयुक्‍त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
लकडगंज, नागपूर TEX उमरखेड, जि.यवतमाळ 
३२ श्री. बजरंग देसाई  । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे शहर 
अहेरी उपविभाग, जि. 
गडचिरोली 
३३ | श्री. स्वप्नील जाधव । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
राजुरा उपविभाग, धानोरा उपविभाग, जि.गडचिरोली 
जि.गडचिरोली 
३४ | श्री. रोशन पंडित उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
संगमनेर उपविभाग, जि. अहमदनगर 
अहमदनगर 
३५ श्री. शांतीलाल जाधव | सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्‍त, 
मुंबई हहर मीरा भाईंदर-वसई विरार पोलीस 
आयुक्तालय. 
2. श्रीमती प्रांजली सोनावणे यांची दि. ०९ ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या आदेझान्वये उप 


विभागीय पोलीस अधिकारी, आर्थिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर या पदावरून उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, नंदूरबार येथे झालेली बदली या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


रः 


वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य 


मा. न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन पोलीस 


महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२०/प्र.क्र.११४/पोल-१(अ) 


र; पोलीस महासंचालक, मुंबई यांच्या आदेशानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या 
ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही 
करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 


षु. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२०१०२८२३१९२५२३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KAILAS ARJUN शण मभळ 


46cd241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 
G A | KWA D 2ND FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, ou=HOME DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 
Date: 2020.10.28 23:22:25 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत :- 
१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई 
१०.महासंचाळक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
११.अपर पोळीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१२.अपर पोळीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१३.अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१४.आयुक्‍्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 
१५.संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, 
१६.सर्व पोळीस आयुक्त, 
१७.सर्व पोलीस अधीक्षक, 
१८. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२०/प्र.क्र.११४/पोल-१(अ) 


१९.निवासी Sear परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२१.अवर सचिव( कार्या. पोल-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२.सहायक संचालक (भापोसे कक्ष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२३.संबंधित अधिकारी (पोळीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
२४.निवडनस्ती / पोल-१(आ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


